बृहन्मुंबई पोळीस आयुक्तालयाच्या आस्थापनेवर 
बाह्ययंत्रणेव्दारे (महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळ) 
घेण्यात आलेल्या ३००० मनुष्यबळाच्या सेवांकरिता 
अदा करावयाच्या मानधनासाठी पुरवणी मागणीव्दारे 
मंजुर झालेला निधी वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक मरासु-०५२३/प्र.क्र.१६०/विशा-४ 
मंत्रालय मुख्य इमारत, दुसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक:- ०१ ऑक्टोंबर, २०२४ 


वाचा:- 


१) शासन निर्णय क्रमांक एमआयएस-०४२१/प्र.क्र.११३/विजा-४ दि.२४/०७/२०२३ 

२) पोळीस आयुक्त,बृहन्मुंबई पत्र क्रमांक 02/9.१४/(२०59)/8॥त6५/२२७/२४.दि.१६/०७/२०२४ 

३) पोलीस aga, Jessy पत्र क्रमांक 02/9.१४/(२)5)/8॥89/२३१/२४..दि.१९/०७/२०२४. 
४) शासन निर्णय क्रमांक मरासु-०५२३/प्र.क्र.१६०/विशा-४ दिनांक १३ ऑगस्ट,२०२४ 

५) पोळीस आयुक्त,बृहन्मुंबई पत्र क्रमांक CP/D.98/(PUS)/Budegt/23 6/28 .fF.2¢/0¢/202. 


प्रस्तावना:- 


बृहन्मुंबई पोलीस आयुक्तालयाच्या आस्थापनेवर ३००० मनुष्यबळाच्या सेवा बाह्ययंत्रणेकडून (महाराष्ट्र 
राज्य सुरक्षा महामंडळ) घेण्यास शासन निर्णय दिनांक २७ जुले,२०२३ अन्वये मान्यता देण्यात आलेली आहे. 
पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई कार्यालयासाठी तातडीने मनुष्यबळाची आवश्‍यकता विचारात घेता, बृहन्मुंबई पोलीस 
आयुक्‍ताळलयामधीळल पोलीस शिपाई पदे विहीत मार्गाने भरण्याच्या कार्यवाहीसाठी लागणारा पदभरतीचा कालावधी 
किंवा बाह्ययंत्रणेव्दारे प्रत्यक्ष मनुष्यबळ उपलब्ध झाल्यापासून ११ महिने यापैकी जो कमी असेल त्या 
कालावधीसाठी एकुण ३००० मनुष्यबळाच्या सेवा बाह्ययंत्रणेव्दारे महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळाकडून घेण्यात 
मंजुरी देण्यात आळेळी आहे. तसेच याकरीता येणारा खर्च मागणी क्र.बी-१ (२०५५००९७),१०-कंत्राटी सेवा या 
लेखाशिर्षामधुन उपलब्ध असलेल्या तरतुदीमधुन करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे. 

महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळाकडून सुरक्षारक्षकांची सेवा घेण्याकामी दरमाह रु.९,९३,४६,५६०/- 
(रुपये नऊ कोटी त्र्याण्णव लाख सेहेचाळीस हजार WA साठ फक्‍त) इतका खर्च आवश्‍यक आहे. शासन निर्णय 
दिनांक २९/०२/२०२४ अन्वये रु.११९,२१,५८,७२०/- (रुपये एकशे एकोणवीस कोटी एकवीस लाख अटठ्ठाव्वन 
हजार सातशे वीस फक्त) इतक्या सुधारित खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. सद्य:स्थितीत मंजूर निधी पैकी माहे 
जुलै या महिन्यांच्या मानधनाकरिता रुपये ७,९८,६७,६३० /-इतके अनुदान पोलीस आयुक्त,बृहन्मुंबई कार्यालयास 
वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मरासु-०५२३/प्र.क्र.१६०/विशा-४ 


शासन निर्णय:- 

बृहन्मुंबई पोळीस आयुक्तालयाच्या आस्थापनेवर ३००० मनुष्यबळाच्या सेवा बाह्ययंत्रणेकडून (महाराष्ट्र 
राज्य सुरक्षा महामंडळ) घेण्यास तसेच याकरीता येणारा खर्च मागणी क्र.बी-१ (२०५५००९७),१०-कंत्राटी सेवा या 
ळेखाशिर्षामधुन उपलब्ध असलेल्या तरतुदीमधुन करण्यास शासन निर्णय दिनांक २७ जुले,२०२३ अन्वये मान्यता 
देण्यात आलेली आहे. सद्य:स्थितीत मंजूर निधी पैकी माहे जुले २०२४ या महिन्यांच्या मानधनाकरिता रुपये 
७,९८,६७,६३० /- इतका पुरवणी मागणीव्दारे मंजुर झालेला निधी पोलीस आयुक्त बृहन्मुंबई, कार्यालयास 
वितरित करण्यास या झासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदरचा खर्च मागणी क्र. बी-१ (२०५५००९७),१०-कंत्राटी सेवा या लेखाशिर्षातुन करण्यात यावा. 
याकरिता पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांना नियंत्रण अधिकारी तसेच त्यांच्या अधिनस्त वरिष्ठ प्रशासकीय 
अधिकारी यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


३. सदर arm निर्णय वित्त विभागाकडील अनोौ.संदर्भ क्र.५०२/२०२४/व्यय-७,दि.१९/०९/२०२४ अन्वये 
प्राप्त मान्यतेच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा संकेताक २०२४१००११७४०४५२८२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
सांक्षाकिंत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by CHETAN BALASAHEB NIKAM 
C H ETA N DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME DEPARTMENT, 
2.5.4.20=946f8eff01 148466e26f8d80863da34d0a26661f5eefb602¢35954 
9086045116, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=7268DE4066097 1F8095 1 C66D0E657E903B378196F51A97 
BA LA SA H E B N | KA M 8D2A366CF5EB564C0C, cn=CHETAN BALASAHEB NIKAM 
Date: 2024.10.01 17:27:37 +05'30" 
उप सचिव, गृह विभाग 
> 


Wa:- 

9) पोळीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

२) पोलीस आयुक्त,बृहन्मुंबई 

3) TOR महासंचालक तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळ,मुंबई 

४) जिल्हा कोषागार अधिकारी, मुंबई 

५) महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२ मुंबई/नागपूर 

६) महाळेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १/२ मुंबई/नागपूर 
) 
) 
) 


७) अधिदान व लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

८) वित्त विभाग कार्यासन (व्यय-७,वित्तिय सुधारणा ,(आपुक) मंत्रालय,मुंबई 
९) गृह विभाग, कार्यासन,पोल-५ अ,पोळ-५ ब, पोल-३, मंत्रालय,मुंबई 

१०) निवडनस्ती विशा/४ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


